नव्याने स्थापन व श्रेणीवर्धन करण्यात आलेल्या 
आरोग्य संस्थाकरिता पदनिर्मिती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पदनि-२०२१/ प्र.क्र.१५४/ आरोग्य-३अ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
तारीख : २२ मे, २०२३. 


वाचा :- शासन निर्णय , सार्वजनिक आरोग्य विभाग पदनि-२०२१/ प्र.क्र.१५४/ आरोग्य-३अ, दि.२३.०६.२०२२ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन दिनांक २३.०६.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयामधील अनुक्रमांक ११) सोलापूर 


स्री रुग्णालयासाठी पदनिर्मिती यामधील TRA अनुक्रमांक ७ मध्ये खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे :- 


अ.क्र पदनाम वेतनसंरचना पदसंख्या 
७. महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ | 5-२३ : ६७७००-२०८७०० शि 
(ART प्रसुतीशास्त्र तज्ञ) 
93) | महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ | 5-२० : ५६१००-१,७७,५०० ३ 
(ART प्रसुतीशास्त्र तज्ञ) 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५२२१२०५१९०५१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


IN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, PUBLIC 
HEALTH DEPARTMENT, 


20=e212845163abd7087 17bb4bef92b6886b147679a5afSa4 
94e268689ab8d696dd, ७ ICod 10032, st= hi 


ATRAM ची 
(अ.मा. आत्राम 
सह सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई/ नागपूर. 


२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पदनि-२०२१/ प्र.क्र.१५४/ आरोग्य-३अ 


३. संचालक (१), आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचाळनालय, मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर) मुंबई 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई/ पुणे. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे 

७. जिल्हा शल्यचिकित्सक, सोलापूर 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर 

९. वित्त विभाग (कार्यासन 8व्यय-१३/ वि.सु. १/ आपुक/सेवा-९), मंत्रालय, मुंबई 

१०.नियोजन विभाग (कार्यासन-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 

११.सार्वजनिक आरोग्य विभाग ( कार्यासन &आरोग्य-३/आरोग्य-४/सेवा-२ ), सा.आ.वि., 
मंत्रालय, मुंबई. 

१२.निवडनस्ती ( आरोग्य-३अ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


